RNINo. MAHBIL/ 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ७ ] 


[ पृष्ठ १ 


गुरुवार ते बुधवार, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 

[ किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०२०. 

अधिसूचना 
क्रमांक भनिनि -२०२० / प्र.क्र.९ / सेवा-६. - महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी ( महाराष्ट्र ) यामध्ये 
अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमा असलेल्या शिल्लक रकमा यावर तसेच १ नोव्हेंबर १९ ५६ पूर्वी खाली नमूद 

केलेल्या 
भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमेस असलेल्या शिल्लक रकमा यावर दिनांक १ एप्रिल २०२० ते दिनांक ३० 
जून २०२० या कालावधीकरिता व्याजाचा दर दरसाल दरशेकडा ७.१ % ( सात पूर्णांक एक दशांश टक्के ) असा ठरविण्यात आला आहे: 

( १) सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ). 


( २ ) पटवाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ). 


३ ) अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ). 


( ४ ) सक्तीची बचत योजना ( हैद्राबाद). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


इंद्रजित गोरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 
भाग चार - अ -१ 


